शासनाचे दि.१५.०९.२००५ रोजीच्या लहान जलविद्युत 
प्रकल्पांच्या विकासाचे खाजगीकरण विषयक धोरण 
राबविताना विविध स्तरावर करावयाच्या कार्यवाहीच्या 
अनुषंगाने निर्गमित दि.०६.११.२००७ रोजीचे शासन 
परिपत्रक अधिक्रमीत करून सुधारीत सुचना प्रसृत 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक:- जविप्र-२०१६/प्र.क्र.१०३/जवि 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- १८ एप्रिळ, २०२२ 


पहावे :- १. शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग क्र.पीव्हीटी-१२०४/(१६०/२००४)/जवि, दि.१५.०९.२००५ 
२. शासन परिपत्रक क्र.जविप्र १२०७/(३२१/२००७)/जवि, दि.६.११.२००७ 


परिपत्रक 

जलसंपदा विभागाने २५ मे.वॅ. क्षमतेपर्यंतच्या लहान जलविद्युत प्रकल्पांचा विकास खाजगीकरणाच्या 
माध्यमातून करण्याबाबतचे धोरण शासन निर्णय जलसंपदा विभाग,क्र.पीव्हीटी-१२०४/(१६०/ २००४)/जवि, 
दि.१५.०९.२००५ अन्वये जाहीर केले आहे. सदर शासन धोरणाच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने 
दि.०६.११.२००७ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये मार्गदर्शक सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. तथापि असे 
निदर्शनास आले आहे की, सदर धोरणातील तरतूदीनुसार करावयाची कार्यवाही कोणत्या स्तरावर करावी 
याबाबत क्षेत्रिय अधिका-यांमध्ये संदेह आहे. सबब सदर शासन परिपत्रक अधिक्रमित करून सुधारीत सूचना 
प्रसृत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
२. लहान जलविद्युत प्रकल्पांचा विकास खाजगीकरणाच्या माध्यमातून करण्याबाबतचे धोरण गतिमान व 
परिणामकारकरित्या राबविण्यासाठी, या धोरणांतर्गत असलेल्या तरतुदीनुसार करावयाची कार्यवाही 
कोणत्या स्तरावर अपेक्षित आहे याबाबत सूचना दि.०६.११.२००७ रोजीच्या शासन परिपत्रकासोबतच्या 
परिशिष्टान्वये देण्यात आलेल्या असून, त्यामध्ये अधिक स्पष्टता येण्यासाठी दि.१९.०७.२०१६ रोजीचे 
शासन पत्र निर्गमित करण्यात आले आहे. तद्‌नंतरही निर्णय प्रक्रिया होण्यासाठी प्रशासकीय कालावधी 
जास्त लागत असल्याचे निदर्शनास येत असल्याने, परिशिष्टाचे पुनर्विलोकन करण्यात येऊन सुधारीत 
कार्यपध्दती विहित करण्यात आली असून, ती सोबत परिशिष्ट स्वरुपात जोडली आहे. तरी सदर 
परिशिष्टानुसार विविध स्तरावरील क्षेत्रिय अधिका-यांनी कार्यवाही करावी व केलेल्या कार्यवाहीबाबत 
वेळोवेळी शासनास अवगत करावे. 


३. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२२०४१८१३०९३१८१२७ असा आहे. हे शासन परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, AMRUTA AJIT 


INAMDAR 


(अ. अ. इनामदार) 
सोबत - परिशिष्ट शासनाच्या अवर सचिव 


प्रत माहिती व आवश्‍यक कार्यवाहीसाठी अग्रेषित :- 
१) सर्व मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग. 

२ सर्व अधीक्षक अभियंता, जलसंपदा विभाग. 

३) सर्व कार्यकारी अभियंता, जलसंपदा विभाग. 

8) जलविद्युत कार्यासन संग्रहार्थ. 


ANNEXURE 


Table showing the activities to be carried out by various field officers for implementation 
GoMWRD Policy dated 15.09.2005 for development of SHPs through Private Sector 


Participation. 
Section of Matter Competent Authority 
the Policy 
A-2 According extension to BOT period Sec. (CAD) 
A- 3.4 Giving LoP to the developer who is selected | CE (Elect.) 
through competitive bidding. 
A-3.5 Giving LoP to the developer who has invented the | Sec. (CAD) 
Site. 
A-4.1 | Deciding water release schedule and modifying it | CE Civil in charge of 
time to time. irrigation management. 
A-4.1 Authority to whom TEFR shall be submitted SE KDC under intimation 
to GGOMWRD. 
A-4.3 | According approval to TEFR. Sec. (CAD) 
A-4.3 | Issuing LoA to the developer and informing | SE KDC 
performance security amount to developer. 
A-4.3 | Signing of HPDA CE Civil 
A-4.4 | Facilitate developer for getting clearances. EE Civil 
A-4.4 | According extension to time limit for clearances | Sec. (CAD) on 
and financial closure. recommendation of CE 
Civil 
A-4.4 | Taking decision regarding forteiture of | CE Civil 
Performance Security & cancellation of HPDA, 
A-4.5 | Issuing letter to the developer for depositing | EE Civil 
upfront premium 
A-4.6 | Imposing penalty for surrender of allotment Sec. (CAD) 
A-4.7 | Handing over of land on lease to the developer EE Civil 
A-4.8 | Monitoring progress of development of the project | EE Civil 
A-4.8 | a)After signing of HPDA,during project implemen- | CE Civil considering the 
tation According Time Extention/Imposing penalty. | provision in HPDA 
A-4.8 | b) According time extension to “Scheduled Date of | See(CAD) on recommen- 
Completion.” dation of CE Civil 
A-5 Offering Consultancy services to the developer. With Sec(CAD) approval 
&. Civil SE KDC, Pune 
ee. E&M Works. SE K(E&M) DC, Pune 
A-12.7 | Waiving of water royalty & maintenance charges. Sec. (CAD) 
A-14 According sanction to the proposal of transfer of | Sec. (CAD) 
allotment. 
A-14.4 | Authority to which transfer fees are to be deposited. | EE Civil 
A- 16 Pre & Post monsoon inspection of P.H. Joint inspection of SE 
(Civil) & SE (Electrical) 
A-18.5 | Providing residential quarters to the developer on | EE Civil 
rental basis. 
A-18.6 | Making available the land on lease for lease period | EE Civil with prior 
as per HPDA term. approval of SE Civil. 
B-1 Making applicable the provision of the new policy | Sec. (CAD) 


to the developer 


